उस्मानाबाद पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.१२३/२००८ मधून 
उद्भवलेल्या प्रकरणी faery सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.विजय 
सावंत यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.४५/पोळल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १८ मार्च, २०१४. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२९१३/ए.एस.२०/चौदा, दिनांक 
१७.१२.२०१३ 


शासन निर्णय :- उस्मानाबाद पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.१२३/२००८ मधून जलदगती न्यायालय, 
उस्मानाबाद येथे दाखल खटला क्र.९/२०१० मध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड.श्री.विजय सावंत यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १७.१२.२०१३ च्या 
अधिसूचनेन्वये fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.विजय सावंत यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी रु. २०,०००/- 
प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 

३. सदर खटल्याच्या कामासाठी अँड.श्री.विजय सावंत यांना पुणे ते उस्मानाबाद असा प्रवास करावा 
लागणार असल्याने, शासकीय कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्या पुढील दराने प्रवास खर्च व निवास खर्च 
(दैनिक भत्ता) अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रवास खर्च :- मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९ मधील नियम ४१४ आणि ४९० मधील तरतुदीप्रमाणे 
अँड.श्री.विजय सावंत यांना सार्वजनिक वाहनातून रस्ता मार्गाने केलेल्या प्रवासासाठी, प्रवास खर्च शासन 
निर्णय क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३.०३.२०१० मधील परिच्छेद क्र.४.३ नुसार वातानुकुलित 
बससहीत इतर सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक बसचे प्रत्यक्ष भाडे अनुज्ञेय राहील. 

निवास खर्च (दैनिक भत्ता ):- मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९ मधील नियम ४२० मधील तरतुदीप्रमाणे 
अँड.श्री.विजय सावंत यांनी, अनुसूचित दर आकारणा-या हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यास शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.४५/पोळल-१० 


क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३.०३.२०१० मधील परिच्छेद क्र.९ (ब मधील तक्ता (ब) मधील 
स्तंभ(७) प्रमाणे रू.३५०/- इतका दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
४. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस तसेच, प्रवास व निवास खर्च संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस 
उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
५. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) 
(09) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८/१४/व्यय-७, दिनांक १.०२.२०१४ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३०६१५३७२५१२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ne Digitally signed by Ajinkya 
Aj | n kya Vasant Bagade 
DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S= 
Vasa nt Maharashtra, O = 
Government Of 
Maharashtra, OU = Home 


B Date: 2014.03.18 15:53:22 
ag ad 8 ता 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय,मुंबई. 

. अँड.श्री.विजय सावंत, शरयू, पहिला मजला, पत्रकारनगर, पुणे-४११ ०१६. 
निवडनस्ती (पोल-१०). 


Cc “७ AD -0 


ल 
ae 
ry 


one ७ &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


